सन २०२०-२१ मध्ये डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेच्या 
अंमलबजावणीस प्रशासकिय मान्यता 
देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.९९/३अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ०५ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा: 

१) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. विघयो - २०१६/प्र.क्र.१७६/४अ, दि. ०५.०१.२०१७ 
) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. GRA २११७/ प्र.क्र.१४१/१७/४अ, दि. ०२.०८.२०१७ 
) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र. 189/33, दि. २१.०६.२०१८ 

४) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६.०४.२०२० 
) 
) 


वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र. ६५/अर्थसं-३, दि. o8 04.2020 

कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. विप्र.9/डॉबाआंकृस्वायो/प्रशासकीय मान्यता/र-१७५/२०२० 

दि.३० .०९.२०२० 

७) कृषि व पदुम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-०९१९/प्र.क्र.२२१/१४ अ, दि.०४.११.२०२० 

८) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र. ६४/अर्थ-३, दि. १०.११.२०२० 

९) उपसंचालक(सांख्यिकी), समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र.सकआ/ सांख्यिकी/का-१४/न.क्र.९०/२०२०-२१/२०२८३, दि. ०१.१२.२०२० 

१०) सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग पत्र क्र. बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.२१/अर्थसंकल्प(विघयो), 

दि.०१.१२.२०२० 


प्रस्तावना:- 


राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करुन त्यांचे जीवनमान 
उंचावण्यासाठी तसेच अनुसूचित जाती व नवबौद्ध MAHA स्वयंपूर्ण करण्यासाठी आवश्‍यक 
बाबी विचारात घेऊन संदर्भाधीन दि.५ जानेवारी, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये विशोष घटक योजना 
सुधारित करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. 
या योजनेअंतर्गत रु. १.५० लाख मर्यादेपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या 
शेतकऱ्यांना “नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोअरिंग, वीज जोडणी आकार, पंप संच, 
शेत तळयांचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, सूक्ष्म सिंचन संच” या बाबींसाठी अनुदान देण्यात येते. 


सदर योजना सन २०२०-२१ या वर्षात राबविण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागाने रु. २७६०६.१९ लक्ष अर्थसंकल्पित केलेला आहे. तथापि, कोविड-१९ पॅन्डेमिकच्या 
पार्श्वभूमीवर वित्त विभागाच्या दि.०४.०५.२०२० च्या शासन निर्णयास अनुसरुन सा. न्या. व वि. स. 
विभागाने अर्थसंकल्पित निधीच्या ३३ टक्के म्हणजेच रु. ९१.१० कोटी जिल्हा स्तरावर उपलब्ध 


पृष्ठ ७ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.९९/३अ, 


करुन दिला होता. परंतु, आता वित्त विभागाने संदर्भधीन दि.१०.११.२०२० च्या परिपत्रकान्वये 


जिल्हा वार्षिक योजनेच्या १०० टक्के अर्थसंकल्पीय तरतूद वितरणास मान्यता दिली आहे. चालू 
वर्षासाठी सदर अर्थसंकल्पित रु. २७६०६.१९ लक्ष निधीच्या मर्यादेत योजनेंतर्गत कार्यक्रमास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्याबाबत शासनाने पुढील निर्णय 


घेतला आहे - 

शासन निर्णय:- 

१. सन २०२०-२१ मध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध MAHA डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि 
स्वावलंबन योजनेंतर्गत रु. २७६.०६१९ कोटी (रुपये दोनशे Pera कोटी सहा लाख 
एकोणीस हजार wad) निधीच्या मर्यादेत कार्यक्रम अंमलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

२. या योजनेकरिता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत संबंधित जिल्हा परिषदांना 
निधी वितरीत करण्यात येईल आणि योजनेच्या अंमलबजावणीस वित्तीय मान्यता संबंधित 
जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचेकडून देण्यात यावी. 

३. सदर योजनेस चालू वर्षी मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या मर्यादेत जिल्हास्तरावर 
अंमलबजावणी करावी, योजनेंतर्गत चालू वर्षी मंजूर जिल्हानिहाय तरतुदींचा तपशील सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्टात दिळा आहे व योजनेचा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली 
जिल्हास्तरावरील तरतूदींतून करण्यात यावा. 

लेखाशीर्ष:- 

मागणी क्रमांक- ६ 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 

२२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास प्रवर्ग आणि अल्पसंख्यांक यांचे 
कल्याण, 

०१ अनुसूचित जातींचे कल्याण, 

७८९ अनुसूचित जाती उपयोजना, 

(३३) जिल्हा योजना, ( NDo3 ०००७) 

४. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांच्या निवडीसाठी नवीन विहिरीसाठी किमान ०.४० हे. क्षेत्र मर्यादा लागू 
राहील व नवीन विहीर खोदणे ही बाब वगळून योजनेतील अन्य बाबींसाठी किमान ०.२० हे. क्षेत्र 
मर्यादा लागू राहील आणि योजनेंतर्गत सर्व बाबींसाठी कमाल ६ हे. क्षेत्र मर्यादा लागू राहील. 

५. या योजनेंतर्गत १० अश्व शक्‍ती क्षमतेपर्यंतचे विद्युत पंपसंचाकरिता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियानांतर्गत मंजूर असलेल्या मापदंडानुसार लाभार्थ्यांना अनुदान अदा करावे. 

६. या योजनेच्या लाभार्थ्यांना सूक्ष्म सिंचन संचाकरिता मंजूर मापदंडानुसार येणाऱ्या खर्चापैकी 


कमाल ५५% अनुदान प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना - प्रति थेंब अधिक पीक योजनेतून देण्यात 
येईल व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेच्या तरतुदीतून ३५% अनुदान 
(कमाल रु. ५०,०००/- मर्यादेपर्यंत) पुढीलप्रमाणे देण्यात येईल- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.९९/३अ, 


लाभार्थ्यांचा ठिबक सिचन संच बसविण्याचा मंजूर मापदंडानुसार एकूण खर्च 
रु. १,५८,७३०/- (रुपये एक लाख अठ्ठावन्न हजार सातठडो तीस फक्त) वा त्यापेक्षा कमी 
झाल्यास लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना-प्रति थेंब अधिक पीक व डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना या दोन योजनांच्या माध्यमातून ९०% 
अनुदान अदा करण्यात येईल. 


लाभार्थ्यांचा मंजूर मापदंडानुसार एकूण खर्च रु. १,५८,७३०/- पेक्षा जास्त झाल्यास, 
त्यांना प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना-प्रति थेंब अधिक पीक योजनेतून मापदंडानुसार 
५५% अनुदान देण्यात येईल व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेच्या 
तरतुदीतून रु. ५०,०००/- (रुपये पन्नास हजार फक्त) अनुदान देण्यात येईल. 


लाभार्थ्यांचा तुषार सिंचन संच बसविण्याचा मंजूर मापदंडानुसार एकूण खर्च 
रु. ७९,३६५/- (रुपये एकोणऐंशी हजार GA पासष्ठ फक्त) वा त्यापेक्षा कमी झाल्यास, 
लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना-प्रति थेंब अधिक पीक व डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना या दोन योजनांच्या माध्यमातून ९०% अनुदान अदा 
करण्यात येईल. 


लाभार्थ्यांचा खर्च रु. ७९,३६५/- पेक्षा जास्त झाल्यास, त्यांना प्रधानमंत्री कृषि सिंचन 
योजना-प्रति थेंब अधिक पीक योजनेतून मापदंडानुसार ५५% अनुदान देण्यात येईल व 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेच्या तरतुदीतून रु. २५,०००/- (रुपये 
पंचवीस हजार फक्त) अनुदान देण्यात येईल. 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेतून सुक्ष्मसिंचन या बाबीचा लाभ घेवु 
इच्छिणा-या शेतक-यांना प्रथमत: प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना-प्रति थेंब अधिक पिक 
योजनेमधून लाभ घेणे अपेक्षित असून, या योजनेमधून फक्त Top up साठी अनुदान 
देण्यात येईल. 


७. सदर योजनेची तसेच योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचनासाठी ९० % अनुदान उपलब्ध असल्याची 


जिल्हास्तरावरून व्यापक प्रसिद्धी करण्यात यावी. त्याकरिता जिल्हा कृषि विकास 
अधिकाऱ्यांनी जिल्हयातील प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदानावर 
उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या बाबी व त्याकरिता मिळणारे अनुदान याच्या सविस्तर 


तपशिलासह जाहिरात प्रसिद्ध करून योजनेंतर्गत उपलब्ध बाबींसाठी इच्छूक शेतकऱ्यांना अर्ज 
करण्यास सूचित करण्यात यावे. 


८. या योजनेंतर्गत चालू वर्षी जिल्हयांना उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या निधीचे समन्यायी 


पद्धतीने तालुकानिहाय वाटप करावे. त्याकरिता, कृषि गणनेनुसार जिल्हयातील एकुण 
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांपैकी संबंधित तालुक्यातील सदर प्रवर्गाच्या होतकऱ्यांच्या 
संख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक तालुक्यांचा आर्थिक लक्षांक निश्चित करावा व सदर लक्षांकाच्या 
मर्यादेत संबंधित तालुक्यातील इच्छुक NAPA पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.९९/३अ, 


र्‌. 


-0 
छ 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५ 


ae 


१६. 


चालू आर्थिक वर्षापासून महा-डीबीटी पोर्टलद्वारे होतक-यांचे अर्ज मागविण्यात आले असुन 
संबंधीत तालुक्यांना / जिल्ह्यांना प्राप्त होणा-या लक्षांकाच्या मर्यादेत प्राप्त अर्जाची ऑनलाईन 
सोडत काढण्यात येईल. सोडती नंतर लाभार्थ्यांना अनुदान अदा करण्यापर्यंतची सर्व कार्यवाही 
ऑनलाईन करण्यात येईल. याबाबत संदर्भाकित दि.०४.११.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये 
नमूद केल्यानुसार अर्ज स्विकृती पासून लाभार्थ्यांना अनुदान अदा करण्याची कार्यवाही 
करण्यात येईल. त्यानुषंगाने या योजनेकरिता जिल्हा स्तरावर PEMS प्रणाली संलग्न बँक खाते 
उघडण्याबाबत स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्यात येतील. 


.सोडतीद्वारे नवीन विहीर व जुनी विहीर दुरुस्ती या बाबींसाठी निवडलेल्या लाभार्थ्यांच्या 


प्रक्षेत्राची स्थळ पाहणी करावी आणि तांत्रिक व्यवहार्यता तपासणी अंती, लाभार्थ्यांचे नवीन 
विहिर खोदावयाचे ठिकाण तसेच, लाभार्थ्यांच्या जुन्या विहिर दुरुस्तीचे प्रस्ताव तांत्रिक दृष्ट्या 
योग्य असल्याचे आढळल्यास, सदर बाबींचे अंदाजपत्रक मंजूर करून संबंधित लाभार्थ्यांच्या 
प्रस्तावांना पूर्वसंमती देण्याची कार्यवाही सोडतीच्या दिनांका पासून ४५ दिवसांच्या आत करावी. 
त्याचप्रमाणे, स्थळ पाहणीमध्ये ज्या लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव तांत्रिकदृष्ट्या अयोग्य आढळतील 
त्यांची निवड रद्द करावी व प्रतीक्षा यादीतील पात्र असणाऱ्या पुढील लाभार्थ्यांची निवड 
करण्यात यावी. 

योजनेंतर्गत नवीन विहीर व जुनी विहीर दुरुस्ती या बाबीं शिवाय अन्य बाबींसाठी निवड 
झालेल्या लाभार्थ्यांना सोडती नंतर ७ दिवसांत पूर्वसंमती देण्यात यावी व त्यांना योजनेचा लाभ 
चाळू आर्थिक वर्षातच द्यावा. 


योजनेंतर्गत बाबींची विहित कालावधीत अंमलबजावणी न करणाऱ्या लाभार्थ्यांची पूर्वसंमती रद्द 
करण्यात येईल व तदनंतर महा-डीबीटी प्रणालीवरील प्रतिक्षा यादीतील क्रमवारीनुसार पात्र 
असणाऱ्या पुढील लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल. अशा प्रकारे सदर योजनेअंतर्गत 
लाभार्थ्यांची पारदर्डाक पद्धतीने निवड करून योजनेची अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदर योजनेंतर्गत नवीन विहीर खोदणेसह अन्य सर्व बाबींची एकत्रितपणे अंमलबजावणी 
करणाऱ्या लाभार्थ्यांना कमाल २ वर्षांचा कालावधी अनुज्ञेय राहील. 


नवीन विहीर खोदण्याव्यतिरिक्‍त अन्य बाबींकरिता निवडलेल्या लाभार्थ्यांना चाळू आर्थिक 
वर्षातच संबंधित बाबींची अंमलबजावणी पूर्ण करणे बंधनकारक राहील. 


. सदर योजनेंतर्गत जिल्ह्यास / तालुक्‍्याकरिता प्राप्त होणाऱ्या आर्थिक लक्षांकाच्या मर्यादेतच 


लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती देण्यात यावी. 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन संचाकरिता निवड 
झालेल्या सर्व लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना - प्रति थेंब अधिक पीक योजनेंतर्गत 
पूरक अनुदान उपलब्ध करुन देण्याकरिता कृषि विकास अधिकाऱ्यांनी संबंधित लाभार्थ्यांचे ई- 
ठिबक प्रणालीवर अर्ज भरून घ्यावेत व सदर लाभार्थ्यांची यादी जिल्हा अधिक्षक कृषि 
अधिकाऱ्यांना मंजूरी करिता पाठवावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.९९/३अ, 


१७. 


१८. 


१९. 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेंतर्गत ई- ठिबक प्रणालीवर अर्ज केलेल्या 
लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावांना जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांनी प्राधान्याने मंजूरी देऊन त्यांना 
प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना - प्रति थेंब अधिक पीक योजनेंतर्गत अनुज्ञेय अनुदान उपलब्ध 
करुन द्यावे. त्याचप्रमाणे, त्यांनी अनुदान वर्ग केलेल्या लाभार्थ्यांची यादी कृषि विकास 
अधिकाऱ्यांना पाठवावी जेणेकरून सदर लाभार्थ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन 
योजनेंतर्गत अनुज्ञेय ठरणारी पूरक अनुदानाची रक्‍कम अदा करणे त्यांना शक्य होईल. 


योजनेंतर्गत बाबींच्या अनुज्ञेय अनुदांची रक्‍कम लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर 
इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने वर्ग करावी. 

सदर योजनेची जिल्हा परिषदेमार्फत अभिकरण योजना म्हणून अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
त्याकरिता जिल्हा परिषदेकडील कृषि विभाग व राज्य शासनाच्या कृषि विभागाच्या समन्वयाने 
अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने आयुक्‍त (कृषि) यांनी क्षेत्रीय यंत्रणांना सविस्तर सूचना 
निर्गमीत कराव्यात त्यामध्ये, योजनेंतर्गत प्रत्येक बाबीच्या अंमलबजावणीची कालमर्यादा विहित 
करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२०५१३१७५३८३०१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Ashok Maroti 1... तात 


de=400032, shtra, 
4.20= jabd7087 17bb4bef92b6886b147679aSaf5a494e2 
68689ab8d696dd, 


serial INumber=5f7eca 1f400d866ea34324cea1a547aa04f0da0794a00b 
[| a mM ee126e8678172a15c5, cn=Ashok Maroti Atram 
Date: 2021.02.05 13:24:26 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा.मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मा.राज्य मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

सर्व विधान परिषद / विधान सभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य विधान मंडळ, मुंबई. 

अध्यक्ष, जिल्हा परिषद (सर्वी 

५. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६. प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

७. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. आयुक्‍त (समाज कल्याण), पुणे 

९. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (१० प्रतीसह) 

१०. संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास मंडळ (सवी 

१२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 


Cc Av AD OO 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.९९/३अ, 


१३. अतिरिक्त आयुक्त, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, नाशिक/नागपूर/ 
ठाणे/अमरावती 

१४. विभागीय कृषि सहसंचालक (सर्व) 

१५. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य उप-आयुक्‍त(सर्वी 

१६. जिल्हा परिषदांचे मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी (सर्व) 

१७. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सवी 

१८. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

१९. कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

२०. महासंचालक माहिती व जनसंपर्क सचालनालय, मुंबई. 

२१. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 

२२. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा) मुंबई /नागपूर 

२३. वित्त विभाग( कार्यासन -व्यय १/अर्थसंकल्प १३) , मंत्रालय, मुंबई -३२ 

२४. नियोजन विभाग, मंत्रालयमुंबई- ३२ 

२५.निवड नस्ती (कार्यासन ३ओ) 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.९९/३अ, 


परिशिष्ट - अ 
(कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.९९/३-अे, दि.०५.०२.२०२१ सोबतचे विवरणपत्र) 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना- कार्यक्रमासाठी जिल्हानिहाय वार्षिक लक्षांक 
(रु. हजारात) 


Sub scheme : ND030007 - Assistance To Farm Families Under Scheduled Cast sub plan to bring 
them above poverty line 
अ.क्र. |  योजनाकोड | बाब जिल्हा रक्‍कम 

१ २२२५८७६८ ३३ पालघर ८००० 
२ २२२५६२३ ३३ लातूर 83400 
3 R2R2YEROY ३३ नांदेड ३००००० 
:। २२२५८६४१ 33 हिंगोली ११५००० 
4 Q2A2YEYRS 33 परभणी १००००० 
६ २२२५८६१४ ३३ बीड १००००० 
२२२५८५८१ 33 जालना १९०००० 

२२२५५७२ ३३ औरंगाबाद १५०००० 

९ २२२५६९७ ३३ | गडचिरोली | ७०००० 
qo २२२५६८६६८८ 33 चंद्रपूर १५०००० 
११ २२२५८६७९ 33 भंडारा (७0००० 
१२ २२२५६६१ ३३ q ८५००० 
१३ २२२५८६५२ ३३ नागपूर ९९००० 
१४ २२२५७३२ 33 यवतमाळ १०००५१ 
94 Q22YEWI2 33 अमरावती १२०००० 
१६ २२२५६८६७५९ 33 वाशीम १५१५०० 
१७ २२२५८७२१ ३३ अकोला ८०००० 
षट्‌ २२२५७४१ ३३ बुलढाणा १९०५७५ 
१९ २२२५४७२ 33 1 पुणे | २०००० 
२० २२२५८५५२ 33 अहमदनगर ५५००० 
२१ २२२५८५४३२३ ३३ जळगाव ९०००० 
२२ २२२५५६१ ३३ नंदूरबार ६६०० 
23 २२२५५३४ ३३ धूळे ३५३९३ 
२४ २२२५५२५ ३३ नाशिक २०००० 
२५ २२२५८४४५ 33 रायगड १२००० 
२६ २२२५४३६ ३३ = a 3000 
२७ २२२५८६३२ 33 उस्मानाबाद ५०००० 
२८ २२२५४९२ 33 सांगली ३५००० 
२९ २२२५४५४ ३३ रत्नागिरी २०००० 
३० २२२५४६३ ३३ सिंधुदूर्ग १६००० 
३१ २२२५४८१ 33 सातारा २५००० 
३२ २२२५५०७ ३३ सोलापूर ६०००० 
33 २२२५८५१६ 33 ल्हाप ४०००० 
38 2224EWO3 33 गोदिया १००००० 
एकुण २७६०६१९ 


